शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. पकास-३४१७/प्र.क्र.११६/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ एप्रिळ, २०१८. 


पहा :- विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.०७ एप्रिल, २०१८. 


शुध्दीपत्रक:- 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तक्त्यातील अ.क्र.१ व २ समोरील स्तंभ-३ येथे नमूद 
शासन निर्णयाचा दिनांक ०५/०१/२०१३ ऐवजी दि.०५/०१/२०१२ असा वाचण्यात यावा. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४१७१७१५१२९५०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Sudhir Jaya Shetty 


° DN: harasht 
Su hir ou=Higher And Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Mahai 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406 
05963bc456f1e1€8621e5917d8305 
Baeb3dcBec38b 


521b72 
a a h ett 759420308b9fd7816002b4afOffbf1111d7, 
ya Shetty 
2018.04.17 17:18:47 +05'30 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
« संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे. 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, सोलापूर/कराड. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर/सातारा. 
६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


